प्रशासकीय मान्यता- 


माळशिरस, जि. सोलापूर येथे नवीन 
न्यायालय इमारत बांधण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११७/प्र.क्र.१५९/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २० ऑगस्ट, २०१९. 


पहा :-१) प्रबंधक (निरिक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु) ६००१/१९८५(१७), दि. ११ जानेवारी,२०१९ चे पत्र. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर यांचे जा.क्र.प्रशा.ड-१/१११८४/२०१८, 
दि. २६ ऑक्टोबर, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, माळशिरस, जि. सोलापूर येथे नवीन न्यायालय 
इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला 


होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


माळशिरस, जि. सोलापूर येथे नवीन न्यायालय इमारत बांधण्याकरिता रु.३९,०७,००,०००/- 
(रुपये एकोणचाळीस कोटी सात लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 


प 
fee 
अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या 4%) 
४. | बाह्य विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) 
पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण (बांधकाम खर्चाच्या ५७%) 
a 


संरक्षक भिंत ५७,५१,५१७/- 


६. 
७. 
STS अंतर्गत रस्ते ८७,६९,३८४/- 


बागबगिचा ४,७०,४९४/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११७/प्र.क्र.१५९/का-१३, 


वैकल्पिक बाबी 


(कन्या 
oad 


mp खर्च (बांधकाम खर्चाच्या ४% ) 
ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्ट (बांधकाम खर्चाच्या 4% ) 
वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) 
भाववाढ( प्रकल्प खर्चाच्या १०%) 
आळ 
3 
= 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

3) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 

कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च- 

०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत 

योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) 

न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 

(४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय 

कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 

४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: ६९३/इमा-२, 

दि.१६.०२.२०१९ अनुसार तसेच नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ६४/१४४३, 

दि.१२.०३.२०१९ आणि वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ४१८/व्यय-५, दि. २८.०६.२०१९ 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११७/प्र.क्र.१५९/का-१३, 


तसेच मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील सचिव समितीच्या दि. २९.०७.२०१९ रोजी झालेल्या 
बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र:-विअप्र २०१३/ 
प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिळ,२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित 
सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२६१११३२३७२१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
Departmen ICode=400032, st=Maharashtra, 


A mo g h S h ya m ka n t Ka | ot i ची 4c43d0cc1 0d82acab3b732c4edd56e81 


serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84bb94cab6af89497279 
007d66e97dc13547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 
Date: 2019.08.26 11:26:38 +05'30' 


(अ.श्या.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 

५. उप प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

६. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर. 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज, जि.सोलापूर. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११. उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.१, अकलूज. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

१३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४. वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५. नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१६. अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर,मुंबई ४०० ०३२. 

१७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८.कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१९. निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


